केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना 
(ग्रामीण) योजनेकरिता सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षामध्ये निधी वितरण करणेबाबत. 
केंद्र हिस्सा ६० टक्के(लेखाशिर्ष २५०५ए१०२) 
व राज्य हिस्सा yoceh (लेखाशिर्ष 
२५०५ए१११) 
महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. १४/अर्थसंकल्प (विघयो) 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- 9) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.६.०४.२०२१ 
2) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थस-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 
३) ग्राम विकास विभागाची नस्ती क्र.प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.५४/योजना-१० 


शासन निर्णय :- 

केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेसाठी अनुसूचित जाती घटकांकरिता सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मागणी क्र.एन-३, २५०५- ग्रामीण रोजगार, ६०, इतर कार्यक्रम, ७८९ अनुसूचित 
जातींसाठी विशोष घटक योजना, (०१) अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना, (०१) (०४) प्रधानमंत्री आवास 
योजना (ग्रामीण) (केंद्र हिस्सा ६०टक्के) (कार्यक्रम) ३१-सहायक अनुदाने (२५०५ए१०२) या लेखाशिर्षाखाली रु. 
१५०००.०० लाख व (०१) (०५) प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) (राज्य हिस्सा ४०टक्के) (कार्यक्रम) ३१-सहायक 
अनुदाने (२५०५ए१११) या लेखाशिर्षाखाली रु.१००००.०० लाख इतका नियतव्यय मंजूर आहे. 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या परिपत्रकान्वये राज्यात कोरोना विषाणूमुळे 
उद्भवलेली महामारीची परिस्थिती विचारात घेऊन सन 2029-22 या आर्थिक वर्षाकरिता निधी वितरीणाची 
कार्यप्रणाली ठरवून दिलेली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्र.२ अन्वये वित्त विभागाने कार्यक्रमांतर्गत योजनांच्या ६० टक्के 
मर्यादेत खर्चासाठी नियोजनात्मक सूचना केलेल्या आहेत. तथापि 6000-१९ च्या पार्श्वभूमीवर केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून सन २०२०-२१ करिता पहिल्या हप्त्याकरिता 
प्राप्त निधीनुसार लेखशिर्ष (२५०५ ए १०२) केंद्र हिस्सा ६० टक्के याखाली रु ३५१.५४ लाख व लेखाशिर्ष 
(२५०५ए१११) राज्य हिस्सा ४० टक्के याखाली रु २३४.३६ लाख इतका निधी वितरणासाठी उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमातंर्गत नियोजन विभागाने वाचा क्र.३ येथील नस्तीवर 
प्रस्तावित केल्यानुसार केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीत निधीपैकी (२५०५ ए १०२) ६० टक्के केंद्र हिस्सा या लेखाशिर्षाखाली रु ३५१.५४ लाख व 
(२५०५ए१११) ४०टक्के राज्य हिस्सा या लेखाशिर्षाखाली रु.२३४.३६ लाख इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख 
म्हणून अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग यांना अर्थसंकल्पिय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. कोव्हीड-१९मुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती अतिडाय गंभीर स्वरुपाची राहण्याची शक्यता असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करतांना नियंत्रक 
अधिकारी यांनी विहित पध्दतीने काटकसरीच्या उपाययोजना करुन खर्च करावा. सध्याच्या शासकीय धोरणास 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२१/प्र.क्र. १४/अर्थसंकल्प (विघयो) 


अनुसरुन मंजूर आराखड्यानुसार याच वर्षात निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिहाय तसेच साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टनिहाय माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
संबंधित प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाजकल्याण, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग व ऊद्योग, नियाजन 
विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत दक्षता घ्यावी. 

३. विभाग प्रमुख / नियंत्रक अधिकारी यांनी अनुसूचित जाती घटकांसाठीचा निधी त्याच घटकांवर खर्च होईल 
याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला या योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 

४. सदर झासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करतांना विभागप्रमुख तसेच नियंत्रक 
अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१ व दि.२४.६.२०२१ च्या शासन निर्णयातील दिलेल्या निर्देशांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.६.४.२०२१ व दि.२४.६.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ७६६ 
, दि.२०.०८.२०२१ अन्वये प्राप्त सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११११७१२११२६११२२ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


ry Digitally si 
Prashant Pundlik = 
rasnant Fundil oer 
2.54. 
8e6b832, 
serialNumber=5599270e38b296e5e5d8 14ff5976561a3ec66d875aeb425d735e 
a g h 1d7c12140929, cn=Prashant Pundlik Wagh 
Date: 2021.11.17 12:13:13 +05'30° 


(प्रशान्त पुं. वाघ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


'5d6a870aa0240f18d726b6c 


प्रत, 


-O 


अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त (समाजकल्याण) (समाजकल्याण आयुक्‍तालयामार्फत) 

ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, yar मजला, विधानभवन, मुंबई 

महालेखापाल (लेखापरिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/ नागपूर 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, सिडको भवन, ५वा मजला, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

निवडनस्ती (अर्थसंकल्प/ विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 


CUS See ल पी पटे 


aon 


पृष्ठ २ पैकी 2 


